सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी स्वयंसेवी 
संस्था/ व्यक्‍ती यांना धर्मादाय देणगीचे वाटप 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. आरएसी-०३१८/प्र.क्र.२८/विशा-९ 
मुख्य इमारत, २ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.आरएसी-०९१३/ प्र.क्र.१५०/विज्ा-९, 
दिनांक ३१ मार्च २०१५. 


शासन निर्णय :- 


धर्मादाय प्रयोजनार्थ आयोजित केलेल्या अश्वशर्यतीमधुन प्राप्त होणारा कर राज्याच्या एकत्रित 


निधीत जमा होतो. याद्वारे शासनास प्राप्त होणाऱ्या सदर उत्पन्नामधून धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या 


देण्याकरीता सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये रु.१,००,००,०००/-(रुपये एक कोटी 


Hat) इतकी तरतूद करण्यात आली होती. या तरतुदीमधुन ९०% म्हणजेच रु. ९०,००,०००/- (रुपये 


नव्वद लक्ष फक्त) इतकी तरतूद वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर गृह विभागास खर्च 


करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या निधीमधून मा. मुख्यमंत्री यांनी त्यांच्या 


स्वेच्छाधिकारात मंजूरी दिल्यानुसार सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केलेल्या संस्था/व्यक्‍ती यांना 


रु.९०,००,०००/- (अक्षरी रुपये नव्वद लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम धर्मादाय देणगी म्हणून मंजूर करण्यात 
येत आहे. 
२. संबंधित संस्थेने केलेल्या अर्जाप्रमाणे, त्यांनी ज्या प्रयोजनार्थ निधीची मागणी केली आहे त्या 


प्रयोजनासाठीच निधी मंजूर करण्यात येत असून हा निधी त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित संस्थेने /व्यक्‍तीने 


खर्च करावा. तसेच त्या खर्चाच्या तपश्ीलाच्या अनुषंगाने * सनदी लेखापाल (Chartred Accountant)” 


यांनी प्रमाणित केलेले उपयोगिता प्रमाणपत्र निधी प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत 


संबंधित संस्था/व्यक्‍ती यांनी शासनास सादर करावे. संबंधित नोंदणीकृत संस्थांनी नियमानुसार संस्थेचे 


लेखापरिक्षण करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०३१८/प्र.क्र.२८/विशा-९ 


३. सदर बाबीसाठी मंजूर केलेल्या निधीकरीता कार्यासन अधिकारी, faan-< गृह विभाग हे “आहरण 


व संवितरण अधिकारी” म्हणून राहतील आणि उप सचिव, विशा - ९ गृह विभाग हे “नियंत्रक अधिकारी” 
म्हणून राहतील. 
४. या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र.बी-०६, मुख्यलेखाशीर्ष "२२५०-इतर सामाजिक सेवा (००) 


१०१- धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या, (००) (००) (०३) धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या-संस्थांना देणग्या 


(२२५० ०२२ ८), ५० इतर खर्च" या लेखाशीर्षाखाली सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या 


अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


५. प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र. ७५/अर्थ-३, 


दि.१८.०४.२०१७ मधील परिच्छेद ७ ते १८ व परिशिष्ट क्र.३ व ९ मध्ये नमुद केलेल्या अटींची पुर्तता 


करण्यात येत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत असून त्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, प्रशासकीय विभागास 


प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असुन त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०३३११२२८२४०८२९ असा आहे. हा 


आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


5.4.20: 123 0 
2b0518e7d63, 
serialNumber=9ed89e6c00b3fd549e02fb85dfe0767f96018a29ccac79ec6 

a W a n 2aafd247decece8, cn=Seema Tushar Sawant 
Date: 2018.04.09 13:05:36 +05'30' 


सोबत: विवरणपत्र (सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally ञ97९0/5' 
: =IN, o=Government 


DN: 
ost 
2.5. 


shtra, 
3047 f5deb85c95659ceb098e76eb25dd80 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई ३२. 
२. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शहरे) /(ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई ३२. 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य ,मंत्रालय,मुंबई ३२. 
४. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई ३२. 
५. प्रधान सचिव, (अ.व सु.) गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२. 
६. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२. 
७. सर्व जिल्हाधिकारी 
८. सर्व जिल्हा पोळीस अधिक्षक 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०३१८/प्र.क्र.२८/विशा-९ 


९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई. 
१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
११.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, शासकीय कुटीर फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, मुंबई-३२ 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्वीमुंबई-४०००५१ 
१४.वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय-८/अर्थ-३/अर्थ-११ मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१५.सर्व सह/उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१६.अवर सचिव, कार्यासन-अर्थसं १ व२, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१७.सर्व संबंधित धर्मादाय संस्था/व्यक्‍्ति 

१८. निवड नस्ती, विज्ञा-९, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०३१८/प्र.क्र.२८/विशा-९ 


सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात महालक्ष्मी रेसकोर्स फंडातून मंजूर करण्यात आलेल्या धर्मादाय देणगीचे 
स्वयंसेवी/सेवाभावी संस्था आणि व्यक्‍ती यांना वाटप करण्याबाबत 


शासन निर्णय क्रमांक- आरएसी-०३१८/प्र.क्र.२८/विशा-९, दिनांक ३१/०३/२०१८ सोबतचे सहपत्र 


अ.क्र संस्थेचे नाव मंजूर रक्‍कम 

शिंगं स्वयंसिध्दी महिला मंडळ, लातूर रु. १,००,०००/- 

२ । श्री. रामकृष्ण परमहंस बहु. शिक्षण संस्था, २५ चंद्रनगर, नागपूर रु. २,००,०००/- 

३ | शिव बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, माजलगांव, ता. माजलगांव, रु. १,५०,०००/- 
जि. बीड 

४ | राजश्री शाहु सेवाभावी प्रतिष्ठान, मारतळा, ता. लोहा, जि. नांदेड रु. १,००,०००/- 

५ | ada ज्ञानोबा तुकोबा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, मु. सोनेवाडी, रु. १,५०,०००/- 
पो. अकोळनेर, ता.जि. अहमदनगर 

६ | महिला विकास प्रबोधन मंडळ, होनवडज, ता. मुखेड, जि. नांदेड रु. १,५०,०००/- 

७ । झाशीची राणी लक्ष्मीबाई शिक्षण प्रसारक मंडळ, ता. मुखेड, रु. १,५०,०००/- 
जि. नांदेड 

८ | निसर्ग शक्‍ती बहुउद्देशीय संस्था, गोंदनापूर,ता.खामगांव जि.बुलढाणा | रु. १,५०,०००/- 

९ | सावित्रीबाई फुले बहुउद्देशीय महिला प्रशिक्षण केद्र, ता. बुलढाणा रु. १,५०,०००/- 

गि o | डॉ. केशवराव हेडगेवार बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, रायगाव, रु. १,५०,०००/- 
ता. लोणार, जि. बुलढाणा 

किं १ | जय तुळजाई बहु. स्वयंसेवी संस्था, उमरसरा, पुनमचौक,यवतमाळ | रु. १,५०,०००/- 

१२ | लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे शिक्षण प्रसारक मंडळ, दत्तनिवास रु. १,००,०००/- 
येनकी, ता. उदगीर, जि. लातूर 

१३ । संत ज्ञानेश्वर कृषी विज्ञान मंडळ, बोरगांव,ता. अहमदपुर, जि. लातूर | रु. १,००,०००/- 

१४ | नटश्री बहुउद्देशीय संस्था, मानोरा,जि. वाशिम रु. २,००,०००/- 

१५ | सावित्रीबाई फुले बहुउद्देशीय महिला मंडळ, मेहकर, रु. १,५०,०००/- 
ता. जि. बुलढाणा 

१६ | क्रांती सुर्य बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, खेर्डा,ता. जळगांव जामोद, रु. १,५०,०००/- 
जि. बुलढाणा 

१७ | फुले शाहू आंबेडकर बहु. शिक्षण संस्था, शेगांव, जि. बुलढाणा रु. १,५०,०००/- 

१८ | माऊली बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, पैठण, ता. पैठण, रु. २,००,०००/- 
जि.औरंगाबादे 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०३१८/प्र.क्र.२८/विशा-९ 


१९ । अभिनव शौक्षणिक व सामाजिक विकास संस्था, sare, जि.परभणी. रु. १,५०,०००/- 

२० | बहुजन जागृती मागासवर्गीय बहु. संस्था, सिध्दार्थ नगर, रामेश्वर रु. १,५०,०००/- 
कॉलनी परिसर, जि. जळगांव 

२१ | पार्वती पवार शिक्षण व बहू. उद्देशिय सेवाभावी संस्था, वाघोडा तांडा, | रु. १,००,०००/- 
ता. मंठा, जि. जालना 

२२ | रामगुरू बहूउद्देशिय सेवाभावी संस्था, मौ. कंडारी ता.परतूर रु. १,५०,०००/- 
जि. जालना 

२३ । लोकरंजन बहु. संस्था, ता. जामनेर, जि. जळगांव रु. १,००,०००/- 

२४ । गोसावी बहु. संस्था, जि.नाशिक रु. १,५०,०००/- 

२५ | शांभू महादेव सेवाभावी संस्था, पुस. ता. अंबाजोगाई, जि. बीड रु. १,५०,०००/- 

२६ श्री समर्थ बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, ता. वडवणी, जि.बीड रु. १,५०,०००/- 

२७ | गणेशमल बोरा फाऊंडेशन, वैजनाथ, जि. बीड रु. १,५०,०००/- 

२८ | श्रीमती मनिषा भा. दुनबळे, सर्वोदयनगर जांभूळ फाटा, चिखलोली रु. १,००,०००/- 
गाव, अंबरनाथ (प.) जि. ठाणे 

२९ | औरंगाबाद थॅलेसिमिया सोसायटी, औरंगाबाद ता.जि. औरंगाबाद रु. १,५०,०००/- 

३० ।के. बल्लराम बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, दत्त नगर, नांदेड रु. १,००,०००/- 

39 | वात्सल्य ट्रस्ट, मुंबई रु. १,५०,०००/- 

३२ | संवेदना सेरेब्रल पाल्सी विकसन केंद्र, मतिमंद व बहुविकलांग रु. १,००,०००/- 
मुलांची शाळा, बरड वस्ती, हरंगुळ, ता.जि. लातूर 

३३ | साऊली बहुउद्देशीय संस्था, यवतमाळ रु. १,५०,०००/- 

३४ । भरारी बहुउद्देशीय संस्था, जळगांव रु. १,००,०००/- 

३५ | संत गोविद बाबा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, लातूर रु. १,५०,०००/- 

३६ | टच (टर्निंग अपाव्युनिटीज फार अपलिफटमेट अँण्ड चाईल्ड SU), । रु. १,५०,०००/- 
बोरिवली, मुंबई. 

३७ | महात्मा ज्योतीबा फुले सेवाभावी संस्था, मुखेड, जि.नांदेड रु. १,५०,०००/- 

३८ | हिंदुत्व बहूउद्देशिय सेवाभावी संस्था, नागलगांव, ता. कंधार रु. १,००,०००/- 
जि.नांदेड 

38 श्री. वारणा शिक्षण संस्था, ऐतवडे खुर्द, ता. वाळवा, जि. सांगली रु. १,००,०००/- 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०३१८/प्र.क्र.२८/विशा-९ 


vo | सिध्दनाथ शिक्षण संस्था, दिघंची, जुन्या पाण्याच्या टाकीजवळ, रु. १,००,०००/- 
दिघंची, ता. आटपाडी, जि. सांगली 

४१ । स्नेहाज्योती शिक्षण आणि सेवाभावी संस्था, नागपूर रु. १,५०,०००/- 

४२ । श्री. महात्मा बसवेश्वर बहु. सेवाभावी संस्था, लोहगांव, रु. १,५०,०००/- 
ता.बिलोली,जि. नांदेड 

४३ | सैयद अख्तर अली शाहा बहुउद्देशीय सेवा संस्था, न्यु काझी मोहल्ला, | रु. १,००,०००/- 
लातूर 

४४ | आदर्श जीवन बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, लातूर रु. १,००,०००/- 

४५ | मातोश्री बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था,बिलोणी ता. वैजापूर, रु. १,००,०००/- 
जि. औरंगाबाद 

४६ ।सह्याद्री समाज प्रबोधन संस्था, जव्हार रु. १,५०,०००/- 

४७ । जनजागृती बहु. सेवाभावी संस्था औरंगाबाद रु. १,५०,०००/- 

४८ | आर.अओ.यादव हायस्कुल, आडवली, ता. मालवण, जि. सिंधुदूर्ग रु. १,५०,०००/- 

४९ । समर्थ महिला मंडळ, गंगापूर रोड, नाशिक रु. १,००,०००/- 

yo । अवणी संस्था संचालित बालगृह, कोल्हापूर रु. २,००,०००/- 

५१ | क्र्षीबाबा बहु.उद्देशीय सेवाभावी संस्था, कंडारी, ता. बदनापूर, रु. १,००,०००/- 
जि. जालना 

५२ | पार्थ शिक्षण संस्था सिडको, औरंगाबाद, रु. १,५०,०००/- 

५३ । जिजामाता सार्वजनिक वाचनालय, तुर्काबाद, ता गंगापूर, रु. १,००,०००/- 
जि. औरंगाबाद 

५४ | भगिनी आर्दश महिला मंडळ, वेरुळ, ता. खुलताबाद, औरंगाबाद रु. १,००,०००/- 

५५ | परिवर्तन बहु.संस्था, ता. वरूड जि. अमरावती रु. १,५०,०००/- 

५६ | पै.महबुब साहब सामाजिक वाचनालय, मु. धुत्ता, रु. १,००,०००/- 
पो. कनगरा, ता.जि. उस्मानाबाद 

yo | शाक्यसिह सामाजिक व शौक्षणिक बहु. उद्देशिय संस्था, भिमनगर, रु. १,००,०००/- 
उस्मानाबाद 

५८ । गौतम मागासवर्गीय कला व क्रिडा, शिक्षण प्रसारक मंडळ, जी.एम. रु. १,५०,०००/- 
चौक-१३९, मिलींद नगर बुधवार पेठ, सोलापूर 

५९ | स्वा. सैनिक देविदास (अण्णा) क्षिरसागर बहू. सामाजिक संस्था, रु. १,५०,०००/- 
मुंगशी, (वा) पो. दहिटणे, ता.बार्शी, जि. सोलापूर 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०३१८/प्र.क्र.२८/विशा-९ 


६० | राज मल्टीपर्पज फाऊंडेशन, मिसबा कॉलनी Bat स्कुल, नाशिक | रु. १,००,०००/- 
रोड,मिट-मिटा, औरंगाबाद 

६१ | उन्नती शिक्षण व बहुउद्देशिय संस्था, सुंदरखेड, ता.जि. बुलढाणा रु. १,५०,०००/- 

६२ | श्री साईंनयन क्रोडा बहूउद्देशिय संस्था, घारोड, ता. खामगाव, रु. १,५०,०००/- 
जि.बुलढाणा 

६३ | जय हरी प्रतिष्ठाण, देवगाव, ता. नेवासा,जि. अहमदनगर रु. १,५०,०००/- 

६४ । संवेदना स्कूल फॉर चिल्ड्रन ओंटीझम (संचालित) रु.२,००,०००/- 
सोसायटी फॉर मेंटली Aes पर्सन्स अण्ड मल्टीपरपज 
अँक्टीव्हीटीज, नागपूर, अशोक कॉलनी, रामकृष्ण नगर, युनियन 
बँकजवळ, नागपूर 

६५ | सेवा सहयोग फाऊंडेशन, महर्षी दधिची हॉस्पिटल, सांताक्रुझ बस रु. १,५०,०००/- 
स्टेशन सांताक्रुझ (पुर्वी, मुंबई-४०० ०५५. 

६६ | राजहंस प्रतिष्ठान ट्रस्ट, कला सेवा--रूग्ण सेवा, ४-६५, भट्ट बंगला, | रु. १,५०,०००/- 
आरे पथ, पेरू बाग, गोरेगाव(पूर्व), मुंबई 
एकूण रक्कम (रुपये नव्वद लाख फक्त) रु.९०,००,०००/- 


Seema Tushar 


2.5.4.20=15a62: 
b0518e7d63, 


ra, ou=Home Department, 


leb85c95659ceb098e76eb25dd802 


serialNumber=9ed89e6c00b3fd549e02fb85dfe0767f9601 8a29ccac79ec62 
a W a n aafd247decece8, cn=Seema Tushar Sawant 


et 
Date: 2018.04.09 13:05:47 +05'30" 


(सीमा तु.सावंत) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


